चव्हाणवाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. राजापूर 
जि. रत्नागिरी या प्रकल्पाच्या रु. १२४०६.३२ लक्ष 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व्दितीय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. HATA -२०२२/प्र. क्र.११९/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ नोव्हेंबर, २०२२ 
पहावे :- 
१) शासन निर्णय क्र. लपायो/२०००/१२२० (९/ २०००)/खारभूमी मंत्रालय,मुंबई दि.२६/०३/२००३ 
२) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोंपाविम /तां-२/चव्हाणवाडी सुप्रमा/ २५०५/ 
सन २०२२, दिनांक २१/०७/२०२२ 


प्रस्तावना:- 

चव्हाणवाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प हा रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्‍यातील मौजे ताम्हाणे 
( पहिलीवाडी ) येथे पश्चिम वाहिनी खोरे अंतर्गत कोडवली उपखोऱ्यातील स्थानिक नाल्यावर मातीचे धरण बांधण्यात 
येत आहे. सदर प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत "उर्वरीत महाराष्ट्र" या प्रदेश्ांतर्गत आहे. या 
प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा १०.६५२२ दलघमी असून या प्रकल्पाद्वारे राजापूर तालुक्‍यातील ताम्हाणे व सोलिवडे 
गावातील ५१५ हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. 

सदर योजनेस संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि. २६/०३/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक दरसूची सन १९९८- 
९९ नुसार रु. २०५०.९९ लक्ष रकमेस प्रथम सुधारीत प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या 
सन २०१९-२० च्या दरसुचीवर आधारीत रु. १२४०६.३२ लक्ष किंमतीच्या व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तावाबाबत, राज्य तांत्रिक सछ़ागार समिती -२ पुणे च्या दि. २१/०३/२०२२ रोजी झालेल्या ६२ व्या बैठकीत छाननी 
अहवालातील १ ते २७ मुद्दे विचारात घेण्याच्या अधीन राहून, समितीकडून शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच सदर 
प्रस्तावास नियोजन विभाग व वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. 

सद्यस्थितीत दरसूचीतल बदल, भूसंपादन किंमतीतील वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, नवीन व अपुऱ्या 
तरतूदी, इतर बाबी, आस्थापना व अनुषंगीक खर्चातील वाढ इत्यादी किंमतवाढीची कारणमिमांसा यांचा सखोल परामर्ठा 
घेऊन चव्हाणवाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. राजापूर जि. रत्नागिरी या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची २०१९- 
२० वर आधारित रु. १२४०६.३२ लक्ष किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावा संदर्भात शासनाने 
खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
चव्हाणवाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची २०१९- 

२० वर आधारित रु. १२४०६.३२ लक्ष (अक्षरी रुपये बारा हजार चारशे सहा लक्ष, बत्तीस हजार फक्त) इतक्या किंमतीस 

(प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.११०८३.०४ लक्ष (अक्षरी रुपये अकरा SAR AVM लक्ष चार हजार फक्त) व अनुषंगिक खर्च 

१३२३.२७ लक्ष (अक्षरी रुपये एक हजार तीनशे तेवीस लक्ष सत्तावीस हजार फक्त)) खालील अटींच्या अधीन राहून द्वितीय 

सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ 

मध्ये सोबत जोडला आहे. 

१) सदर प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन 
घ्यावी. 

२) “चव्हाणवाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी” या प्रकल्पाची द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांस व 
क्षेत्रीय अनियमितता झाली असल्यास san अनियमिततेस सहमती असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. तसेच 
प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील . 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२२/प्र. क्र.११९/खारभूमी 


३) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलीत शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा 
कार्यपध्दती अनुसरणे इत्यादींची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत क्षेत्रीय कार्यालयांची राहील. 

४) संपूर्ण प्रकल्प हा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीस मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 

५) राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील मुद्दांची पुर्तता करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महामंडळाची 
राहील. 

६) अतिरिक्त दरसुची, परिमाणातीळ वाढ तसेच संकल्पचित्रातीलळ बदलामुळे उद्भवणाऱ्या निविदेवरील वाढीव 
दायित्वास सक्षम स्तरावर मान्यता घ्यावी. तसेच अतिरिक्‍त बाब दरसुची, कलम ३७/३८ मुळे निर्माण झालेल्या 
अधिक्यास सक्षम स्तरावर मान्यता घ्यावी. 

७) सदर प्रकल्पाचा एकुण प्रस्तावित पाणीवापर १०.४१८ द.ल.घ.मी. इतका आहे. तथापि सदर प्रकल्पाच्या एकात्मिक 
राज्य जळ आराखडयातील (ISWP ) मधील एकुण पाणीवापर ९.३९३ द.ल.घ.मी. आहे. प्रकल्पाच्या ISWP मधील 
पाणीवापराच्या तरतूदीत सुधारणा करण्यात यावी. 

८) सदर प्रकल्पाच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीच्या संकल्पनास क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, यांची मान्यता तसेच 
प्रकल्पाच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीच्या संकल्पानाची आर्थिक व्यवहार्यता महामंडळाकडून तपासून घ्यावी. 

९) सदर प्रकल्पावर मंजुर प्रथम सुधारीत मान्यता किंमतीपेक्षा रू.४४८.०० लक्ष अतिरिक्‍त खर्च झालेला आहे. या वाढीव 
खर्चास शासनाची मान्यता घेतल्याचे दिसून येत नाही. प्रकल्पावर झालेल्या अतिरिक्‍त खर्चाबाबत जबाबदारी निश्चित 
करावी. 

१०) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण 

अथवा अतिरिक्त खर्च होणार नाही याची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 

११) सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपध्दतीत अनियमितता झाल्या असतील, 

कोणतेही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आळी असेल अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण होण्याची शक्यता 

असेल अश्या कोणत्याही बाबींना या आदेशान्वये सहमती दिली आहे, असे ग्राह्य धरण्यात येऊ नये. 


या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य HANG "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८००- 
इतर खर्च (१), सर्वसाधारण लघु पाटबंधारे योजना (१) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/२०२२/का-१४३४, 
दिनांक २६/०८/२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८८/२०२२/व्यय-१२, दिनांक 
१३/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २३९ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२२१७१२१९३८२७ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SUSHMA डे RAJEEVKUDRL CIN 


MAHARASHTRA, OU = WATER 


RAJ E EV KU DAL RESOURCES DEPARTMENT 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 


प्रत, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव, मुंबई 
मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचे प्रधान सचिव, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२२/प्र. क्र.११९/खारभूमी 


५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

८. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१०. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 

११. कार्यकारी संचाळक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

१२. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 
१३. मुख्य अभियंता (द व प्र] व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 

१६. उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१७. उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१८. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी . 

१९. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२०. खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२२/प्र. क्र.११९/खारभूमी 
परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र. लपायो -२०२२/प्र. क्र.११९/खारभूमी, दिनांक: २२ नोव्हेंबर, २०२२ चे परिशिष्ट) 
चव्हाणवाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. राजापूर जि. रत्नागिरी द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


( रू. लक्ष) 


द्वितीय सुप्रमा नुसार तरतुद (दरसूची सन २०१९-२०) 


अ) 


बी -- भूसंपादन १०५९.६२ 


A 


आर — दळणवळण 
एकूण १ ॥षकामे (अ) प 


2| 


आर -- दळणवळण 

एकूण कालवे व वितरण 

व्यवस्था 
॥-वितरीका__|__________00०0_______ 


८ 
९ 


क) आस्थापना, संयंत्रे व इतर ख १३२३.२७ 
एकूण किंमत(अ--ब--क) १२४०६.३२ 
SUSHMA ON oN USM PRES UDA C= 


hi क 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
RAJEEV KUDAL 2 


ENT 
ate: 2022.11.22 17:15:27 +05'30' 


( सुषमा कुडल ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२२/प्र. क्र.११९/खारभूमी 


प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये :- 
१. | चव्हाणवाडी प्रकल्पाची सिचन | ५१५ हेक्‍टर 

क्षमता 
२. । प्रकल्पाचा पाणीसाठ १०.६५२२ TATA 
३. । लाभव्यय गुणोत्तर १.०८ (मापदंड १ पेक्षा अधिक ) प्रकल्प मापदंडात बसतो 
डॅ. थक परतावा दर १२.१४ % (मापदंड १२% पेक्षा अधिक) प्रकल्प मापदंडात बसतो 
५. | पाणीसाठा किंमत रू. १,१६,४६७/- प्रति सघम 

( प्रचलित मापदंड रू १,७६,७२०/- पेक्षा कमी) प्रकल्प मापदंडात बसतो. 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 
SUSHMA DN: CN = SUSHMA RAJEEV KUDAL, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
RAJ E EV KU DAL RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.11.22 17:15:42 +05'30" 


( सुषमा कुडल ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


